प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र कृषि प्रशासकीय 
सेवा गट-अ, पदावर (वेतनश्रेणी रु.९३००-३४८०० 
ग्रेड वेतन-रु.४६००) (सरळसेवा भरती) 

नियुक्ती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्र क्रमांकः कृषिआ-१९१८/प्र.क्र.२६२/१६ओ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख: ०६ मार्च, २०१९ 


वाचा- 
१) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र.४१(१(२)(६५/४८९/१५-अ, दि.३० नोव्हेंबर, २०१८ 
२) समक्रमांक दि.१० जानेवारी, २०१९ चे नियुक्‍ती आदेशा 

शासन शुध्दीपत्र - 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केल्यानुसार संदर्भाधीन क.२ येथील शासन आदेशान्वये श्री.अशोक 


बाजीराव गिरवले यांना प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र कृषि प्रशासकीय सेवा गट-अ, पदावर तात्पुरती नियुक्‍ती 


देण्यात आलेली आहे. नियुक्‍ती आदेशात श्री.गिरवळे यांचा जात प्रवर्ग व निवडीचा प्रवर्ग नमूद केलेला नसल्याने 


संदर्भाधीन नियुक्ती आदेशात खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


२. अधिकाऱ्याचे नाव, प्रवर्ग व पदस्थापनेचे ठिकाण खालीलप्रमाणे आहे 

अ. । उमेदवारांचे नांव व पद उमेदवाराचा । निवडीचा | पदस्थापनेचे ठिकाण 

क्र. मूळ जात प्रवर्ग । प्रवर्ग 

१. | श्री.अशोक बाजीराव गिरवले, | इ.मा.व. खुला कृषि आयुक्तालय, पुणे 


प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र 
कृषि प्रशासकीय सेवा गट-अ 


(रिक्‍त पदी) 


3. 
8. 


संदर्भाधीन क्र.२ येथील नियुक्‍ती आदेशातील इतर अटी व शर्ती कायम राहतील. 
सदर शासन शुध्दीपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आले असून त्याचा संकेताक २०१९०३०६१४४६४०१३०१ असा आहे. हे शुध्दीपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Sugriv Sambhaji 2 
Dhapate रै 
(सु.सं. धपाटे ) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री (कृषि) / मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय, मुंबई 


३. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्र क्रमांकःकृषिआ-१९१८/प्र.क्र.२६२/१६ओ 


४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 

५. उप सचिव (आस्थापना) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, पुणे / संचालक, महाराष्ट्र बिज प्रमाणिकरण यंत्रणा, अकोला 
७. संचालक, डॉ.यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), बाणेर रोड, पुणे 

८. संचालक, वनामती/रामेती, नागपूर 

९. कृषि सह संचालक (आस्थापना) कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१०. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (व्दारा आयुक्‍त (कृषि) कृषि आयुक्तालय, पुणे) 
११. सर्व विभागीय कृषि सह संचालक (व्दारा आयुक्‍त (कृषि) कृषि आयुक्तालय, पुणे) 

१२. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (व्दारा आयुक्‍त (कृषि) कृषि आयुक्तालय, पुणे) 

१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा ) 2, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 

१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे ( व्दारा कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 

१५. संबंधित उमेदवार/निवड नस्ती /१६ओ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


